RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 


SANELE 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ८ , अंक १० ] 


मंगळवार , जानेवारी २५ , २०२२ / माघ ५ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक २१ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 

सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , विस्तार , 

मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २४ जानेवारी , २०२२ 


- 


> 


आदेश 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० . 

क्रमांक आपना -० ९ २१ / प्र.क्र .१०५ / १३ स . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ९ ६१ चा महा .२४ ) याच्या कलम 
३ द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून , आणि याबाबतीत काढलेल्या शासकीय अधिसूचना , सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , 
क्रमांक सीएसएल -१६०३ / प्र.क्र .११२ / १५ - स , दिनांक २ ९ मे , २००३ आणि क्रमांक सीएसएल -२००७ / प्र.क्र .४२२ / १५ - स , दिनांक २४ 
जून , २००८ चे अधिक्रमण करून , महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , 

( क ) महाराष्ट्र राज्य बिगर कृषि सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लिमिटेड , मुंबई या संस्थेवर प्रतिनियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याची 
सहायक निबंधक म्हणून नियुक्ती करीत आहे ; आणि 

( ख 

ख ) त्याला उक्त अधिनियमाच्या कलम १०१ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले निबंधकाचे अधिकार प्रदान करीत आहे आणि अशा 
अधिकाऱ्यास , उक्त फेडरेशनच्या व त्यांच्या सदस्यांच्या थकबाकीच्या वसुली करण्यासंबंधी त्या कलमाखाली प्रमाणपत्र देण्यासाठी 
संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यासाठी अधिकारिता असेल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


अनूप कुमार , 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - ब - २१-१ 


२ 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जानेवारी २५ , २०२२ / माघ ५ , शके १ ९ ४३ 
CO - OPERATION , MARKETING AND TEXTILES DEPARTMENT 
Mantralaya Annexe , Mumbai 400 032 , dated the 24th January , 2022 . 


ORDER 


> 


MAHARASHTRA CO - OPERATIVE SOCIETIES ACT , 1960 . 

No.APANA.0921 / C.R.105 / 13C . - In exercise of the powers conferred by section 3 of the 
Maharashtra Co - operative Societies Act , 1960 ( Mah . XXIV of 1961 ) and in Supersession of the 
Government Notifications , Co - operation , Marketing and Textiles Department , No. CSL . 1603 / 
C.R.112 / 15 - C , dated 29th May 2003 and CSL . 2007 / C.R.422 / 15 - C , dated 24th June 2008 issued in 
this behalf , of the Government of Maharashtra hereby , 

( a ) appoints the officer who is deputed on the Maharashtra Rajya Bigar Krishi Sahakari 
Patasanstha federation Limited , Mumbai , as an Assistant Registrar ; and 

( 6 ) confers on him the powers of the Registrar specified in section 101 of the said Act and 
such officer shall have jurisdiction for the whole State of Maharashtra for grant of certificate 
under that section regarding recovery of dues of the said federation and members thereof . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ANOOP KUMAR , 
Principal Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


